महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील 
अधिकाऱ्यांची विनंती बदली- 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : ईएसटी-३१२३/प्र.क्र.१११/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १३ जुलै, २०२३. 
शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची 
विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र 
"२ २ ३ 
7 श्री. राजू रमाकांतराव पातळे, शिक्षण उपनिरीक्षक, शिक्षण उपसंचालक 
शिक्षणा. (उपशिक्षणा. व तत्सम), नांदेड-वाघाळा मनपा, कार्यालय, जि. औरंगाबाद 
नांदेड 
२ | श्री. मोहनीराज भाऊराव तुंबार, गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. संगमनेर, 
गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. देवळी, जि. वर्धा जि. अहमदनगर 
३ | श्री. रावसाहेब भागवत मिरगणे, शिक्षण उपनिरीक्षक, विभा. शिक्षण 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. प. उस्मानाबाद उपसंचालक कार्यालय, पुणे. 
४ श्री. शरद रामा चव्हाण, अधीक्षक, वे. व भ.नि.नि.प. (प्राथ.), 
अधीक्षक, वे. व भ.नि.नि.प. (प्राथ), जि. धुळे जि. नाशिक 
4 | श्री. बाबासाहेब शांकर पवार, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ), जि. प. लातूर 
अधीक्षक, वे. व भ.नि.नि. पथक (माध्य.), धाराशिव, 
जि. उस्मानाबाद 
६ | at. रविंद्र सिद्धेश्वर खंदारे, गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. सातारा, जि. 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. प. सातारा सातारा 
७ | श्री. अमोल विजय जंगले, गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. राजगुरूनगर 
गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. मोखाडा, जि. पालघर (खेड), जि. पुणे 
८ | श्री. निमिष दिनेश मोहिते, गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. तलासरी, 
गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. पालघर, जि. पालघर जि. पालघर 
९ | श्रीमती राजश्री मधुकर घोडके, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जि. प. 
गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. नागपूर ग्रामीण, जि. नागपूर SATA 


शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी-३१२३/प्र.क्र.१११/प्रशा-२ 


२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०७१३१५५३३६३९२१ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
१/॥॥॥७४ NIVRUTTI तिर soot 


7a4e31cd0e0c9eec8989869{2dd675d7 1f0636b0a2ea82e4 
8582666992689, postalCod 


10032, st: ht 
serial I Number=7966F BBDAGEO3C3F79409670C65FACO77378A68F73 
4A11D051D02DC3119DC128, cn=VUAY NIVRUTTI BHOSALE 
2023.07.13 15:55:03 +05'30' 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-0 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व शिक्षण संचालक. 

संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 

संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/योजना) जिल्हा परिषद 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


AD 


oC 


wy AN 
al <:- ८<> ८ 


yaa) 


प्रत माहितीस्तव 


१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


